श्री. सु. शा. वाईंगडे, जिल्हा महिला व बाल 
विकास अधिकारी, कोल्हापूर यांची तदर्थ पदोन्नती 
तात्पुरती नियमित पदोन्नती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक-मबाआ-२०२२/प्र.क्र.१३०/का-७ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक. ०८ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ:- शासन आदेशा क्रमांक-मबाआ-२०२२/प्र.क्र.१३०/का-७,दि.३१.०१.२०२४ 


शासन आदेठा:- 


संदर्भाधिन आदेशान्वये महिला व बाल विकास विभागातील श्री. सु. शा. वाईंगडे यांना गट-ब 
संवर्गातून गट-अ संवर्गातील जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, कोल्हापूर या पदावर (सन २०२२- 
२३ च्या निवडसूचीमधून पदोन्नत) तदर्थ पदोन्नती देण्यात आली होती. 
२. आता, सदर आदेशान्वये श्री. सु. शा. वाईंगडे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, कोल्हापूर 
यांची तदर्थ पदोन्नती तात्पुरती नियमित पदोन्नती करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४१००७१८३५०३४३३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SAHEBRAO 
DHANRAJ BHOYE 


(साहेबराव भोये) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. AQHA व बाल विकास ,पुणे. 

२. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जि.प.पुणे. 

४. उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, (कार्यासन-१२) मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.मंत्री (म.व बा.वि.वि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.सचिव (म.व बा.वि.वि),यांचे स्वीय सहाय्यक,मुंबई. 

७. संबंधित विभागीय उप आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास विभाग (आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 


शासन आदेशा HAH: मबाआ २०२२/प्र.क्र.१३०/का-७ 
८. महालेखापाल १/२(लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा),मुंबई/नागपूर (आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत). 
९. संबंधित अधिदान व लेखाधिकारी / जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 
१०.संबंधित अधिकारी, (आयुक्तालय, पुणे मार्फत). 
११.निवडनस्ती ,कार्यासन ७ महिला व बाल विकास विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


